महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश 
२०१५ अंतर्गत लोकसेवा, पदनिर्देशित 
अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी व नियम कालमर्यादा 
अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- मलोह-२०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा : १) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्‍क अध्यादेश २०१५ (सन २०१५ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र.५) 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र मलोह २०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६, 
दि.२३/७/२०१५. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र मलोह २०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६, 
दि.११/९/२०१८. 
४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र मळोह २०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६, 
दि.०१/०१/२०२१ 
५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे पत्र क्र. एमआयडीसी/ एच क्यू/ आयटी सेल/ 
२०२२/ डी ५३७०५, दि. २१/१०/२०२२. 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र मलोह २०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६, 
दि.२८/१०/२०२२. 
७ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे पत्र क्र. एमआयडीसी/ आयएफएमएस/ 
आयटी सेल/२०२२/ डी ५७५४१, दि. ३१/१०/२०२२. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच 
लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा 
पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५, दि.२८/४/२०१५ रोजी लागू 
करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम ३ मध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक 
प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित 
असलेल्या ळोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियत 
कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसूचित करून त्याप्रमाणे सेवा पुरविणे बंधनकारक करण्यात आलेले 
आहे. 


२. विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये विभागामार्फत १९ सेवा अधिसूचित करण्यात 
आल्या असून, संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या दि.२३/०७/२०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये अधिसूचित करण्यात आलेल्या सेवांपैकी ३ सेवा वगळण्यात आल्या आहेत. तसेच 
संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या अतिरीक्त ९ सेवा अधिसूचित करण्यात 
आल्या आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांच्या संदर्भ क्र.५ अन्वये दि.२३/०७/२०१५ 
च्या शासन निर्णयातील सहपत्र “ब” मधील अनुक्रमांक १ येथील अधिसूचित केलेल्या सेवेचा 
कालावधीमध्ये बदल करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने शासनाने संदर्भाधीन क्र. ६ च्या 
शासन निर्णयान्वये सहपत्र “ब” मधील अनुक्रमांक १ येथील अधिसूचित केलेल्या सेवेच्या कालावधीमध्ये 
बदल केला होता. तथापि, महामंडळाने पुनःश्च संदर्भ क्र. ७ अन्वये दि.२३/०७/२०१५ च्या शासन 


झासन निर्णय क्रमांकः मलळोह-२०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६ 


निर्णयातील सहपत्र “ब” मधील अनुक्रमांक १ व ३ मध्ये नमूद सेवेच्या कालावधीमध्ये बदल करण्याची 
विनंती केली आहे. महामंडळाने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने बदल करण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने संदर्भ क्र. ७ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 


अनुषंगाने दि. २३/०७/२०१५ च्या शासन निर्णयातील खालील नमूद अधिसूचित केलेल्या सेवेच्या 
कालावधीमध्ये त्यासमोर दर्शविल्याप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 


पैवेचे नाव लोकसेवा पद निर्देशन प्रथम अपिळ | व्दितीय अपिल 
अ.क्र पुरविण्याची अधिकारी अधिकारी अधिकारी 
कालमर्यादा 
श्‌ . | इमारतनकाशेमंजूरी, | ३० दिवस | कार्यकारी संबंधित मुख्य नियोजक, 
SPARTA ना हरकत अभियंता/उप अधिक्षक, मऔविम. 
प्रमाणपत्र, तात्पुरती नळ अभियंता/ सहायक | अभियंता 
जोडणी, सांडपाणी रचनाकार/ सहायक 
नि:स्सारण नकाशे. वास्तुशास्त्रज्ञ 
२. । इमारत पूर्णत्व ०८ दिवस | कार्यकारी संबंधित मुख्य नियोजक, 
प्रमाणपत्र/ भोगवटा अभियंता/उप अधिक्षक, मऔविम. 
प्रमाणपत्र अभियंता/ सहायक | अभियंता 
रचनाकार/ सहायक 
वास्तुशास्त्रज्ञ 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०७१२१३४९४४१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


०७८ ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY SHAMKANT ८: 


DEGAONKAR 


मा. राज्यपाल महोदय यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा. उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव. 

मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य. 

७. मा. मुख्य आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 


(संजय देगांवकर) 


सह सचिव , महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलोह-२०१५/प्र.क्र.७७/उद्योग-६ 


८. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ,अंधेरी, मुंबई. 

१०. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

११. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मुंबई. 

१२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी १/२/३/४, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
१३. मुख्य अभियंता (मुख्या), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१४. सर्व प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 

१५. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१६. निवडनस्ती (उद्योग-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


